भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
“कनिष्ठ भूवैज्ञानिक” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
नियमित बदल्या- २०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.१२५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, नवीन मंत्रालय इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुबई Yoo ००१ 
तारीख: १३ जून, २०२३ 
संदर्भ- १. शासन आदेशा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक-आपना-०२२३/प्र.क्र.१२५/पापु-१५ 
दिनांक १६.०५.२०२३. 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ मधील तरतुदीनुसार भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणेमधील “कनिष्ठ भूवैज्ञानिक” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या 
संदर्भाधीन शासन आदेशा दिनांक १६.०५.२०२३ अन्वये करण्यात आल्या आहेत. सदरील आदेशातील 
अ.क्र. १७ येथील श्री. एम. एम. गडकरी, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या बदलीस वैद्यकीय व प्रशासकीय 
कारणास्तव स्थगिती देण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१३१८०००१४८२८ असा आहे . हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 
(381८911. ५५७ 
९9 1 Ifa ref 1 efecto 
N | V R U TT | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=1325A2533F628572438B5F 


B711C805DE49788678B97015BBOCAC990 
E3B375423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 
Date: 2023.06.13 18:19:59 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संबंधित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 
प्रत- 
१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.१२५/पापु-१५ 


. मा. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 


३. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 


oe ७ © 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, 
नाशिक, पुणे, कोकण. 

कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद (सवी). 

जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 


, जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित सर्व जिल्हे. 


निवडनस्ती कार्यासन, पापु-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


